जिल्हा न्यायाधिशा १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधिश सिंधुदूर्ग, जिल्हा सिंधुदूर्ग 
यांचेकरीता असलेल्या वाहनाकरीता एक 
वाहनचालकाचे काल्पनिक पद निर्माण 
करणेबाबत व सदर पदाच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध करुन 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.१०७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१५ 

२ शासन शुद्धीपत्रक विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१५ 

3 शासन निर्ण विधि व न्याय विभाग क्रमांकः कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७ 

४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 

५ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.२९/१६/वित्तिय सुधारणा-१, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१६ 

६ सहायक प्रबंधक (निरीक्षणे, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ब (जन) 
१००१/२०१९/१०६६, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना- 

जिल्हा न्यायाधिश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश सिंधुदूर्ग, जिल्हा सिंधुदूर्ग यांचेसाठी असलेल्या 
वाहनाकरीता एक वाहनचालकाचे काल्पनिक पद निर्माण करण्याची व या पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास 
मंजूरी देण्याची विनंती सहायक प्रबंधक, (निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून संदर्भाधीन दिनांक ०३ 
ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधिश १ व अतिरिक्‍त सत्र 
न्यायाधिश सिंधुदूर्ग यांचेसाठी एक वाहनचालकाचे काल्पनिक पद निर्माण करण्याची व या पदाच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्या अनुषंगाने आता शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे : 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/प्र.क्र.१०७/का.१२ 


शासन निर्णय- 

शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०९ जून, २०१७ अन्वये गठीत मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य 
प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांच्या उपसमितीच्या दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सकाळी ११ 
वाजता झालेल्या सन २०२१ मधील चौदाव्या बैठकीत जिल्हा व सत्र न्यायालय सिंधुदूर्ग यांचेसाठी एक 
वाहनचालक पदाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा प्रस्ताव विचारार्थ ठेवण्यात आला. उप समितीने 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधिश १ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधिश सिंधुदूर्ग, जिल्हा सिंधुदूर्ग 
यांचेसाठी एक वाहनचालकाचे काल्पनिक पद निर्माण करण्यास व या पदांच्या सेवा कंत्राटी तत्वावर बाह्ययंत्रणेद्वारे 
उपलब्ध करुन घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे १, 
२०१४न्यायदान, (००) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा (२०१४ ०१७२) दत्तमत, Io Harel सेवा" या लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


२. सदर पदे कंत्राटी तत्वावर Teaver war त्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४५/२०२१/आपुक, दिनांक 
१० ऑगस्ट, २०२१ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११८१४४६४७५०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGYASHREE 
RAJENDRA BHAIDKAR 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानमंडळ सचिवालय, 

२. मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र 

3. प्रबंधक, (निरीक्षणे १/२), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सिंधुदूर्ग, 

५. जिल्हा न्यायाधिश १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, जिल्हा सिंधुदूर्ग, 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी सिंधुदूर्ग, 

८. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी सिंधुदूर्ग, 

९. वित्त विभाग (व्यय ५/ आपुक) 

१०. विधि व न्याय विभाग का.७/११/१३/२३ /28 /2Y 

११. कार्यासन १२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


